नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत 

महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व 
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ 
anit एम-हबच्या उभारणीसाठी तरतुद 
करण्याकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्र. मातंधो-२०२३/प्र.क्र.२०७/उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.. 
दिनांक : ०२ जानेवारी, २०२४ 
शासन ज्ञापन :- 
महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ दिनांक 
२७ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले असून, सदर धोरणांतर्गत एम-हबची उभारणी 
आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड करीता धोरण कालावधीत रु. ५०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी 
स्वतंत्र लेखाशीर्ष सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
एम-हबच्या उभारणीसाठी इमारतीचे बांधकाम या घटकांकरिता नियतव्यय अर्थसंकल्पित 
करण्यासाठी खालील लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन याव्दारे मंजूरी देत आहे. 


(१ राज्य शिखर संस्था-एम हबची उभारणी 
मागणी क्र. के-१० 
मुख्य लेखाशीर्ष ४८७५, इतर उद्योगावरील भांडवली खर्च 
उप मुख्यलेखाशीर्ष ६०, इतर उद्योग 
गौणशीर्ष १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका 
गटशीर्ष (०. 1111111111 ० 
उप गटरशीर्ष ००(०१)एम-हबच्या इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) (४८७५००५२) 
उद्दिष्ट ५३-मोठी बांधकामे 


२. सदर आदेशा प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई यांच्या No. KV/CHA-I/IE&LD/UOR - 
१२५/२०२३-२४/९१४, दिनांक २३/११/२०२३ रोजीच्या टिप्पणीन्वये दिलेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४३/२०२३/व्यय-१६ दिनांक २२/११/२०२३ अन्वये सलामसलत करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०२११४५३९७३१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY SHAMKANT isso ommncarccn 
DEGAONKAR - pe 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


'42F070185C585C41084CC34F6683553D21CCACB 
IT DEGAONKAR 


प्रत - 
१) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंधो-२०२३/प्र.क्र.२०७/उद्योग-२ 


२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) विक्रीकर आयुकत, विक्रीकर भवन, मुंबई. 

७) वित्त विभाग (अर्थ -१४/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

८) कार्यासन अधिकारी (प्रशा-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
९) निवडनस्ती ( उद्योग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


